परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(२१/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जून, २०१९ 


संदर्भ 9. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/८२/१३,दि.२१.०९.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/७४, दि.१८.०२.२०१९ 
४. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/२७९, दि.०६.०६.२०१९ 


शासन आदेश :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये खाली नमूद अध्यापकांची सहाय्यक प्राध्यापक, 
स्वयंचल अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने संबंधित 
अध्यापकांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला 
आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता प्रस्तुत प्रकरणी होत असल्याने खाली नमूद अध्यापकांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे 
पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. । अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन । परिविक्षाधीन सेवा नियमितपणे 
क्र कालावधीत । कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या समाप्तीचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 
रजा अर्जित/ 
परिवर्तित) 
च्य २ ३ | 8 | 4 & 
i श्री.विजयपाटील यादव ढेपे, सहायक | fF.93.90.209§ ०४ दि.१७.१०.२०१८ | दि.१८.१०.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचळ अभियांत्रिकी, (म.नं.) (म.नं.) (7.4) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 
२. | श्री.किरण बाबासो बनसोडे, सहायक | दि.२९.०९.२०१६ ०४ दि.०३.१०.२०१८ | दि.०४.१०.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचळ अभियांत्रिकी, (म.नं.) (म.नं.) (7.4) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 
३. | श्री.रवि प्रभाकर काकडे, सहायक | दि.३०.०९.२१६ १२ दि.११.१०.२०१८ | दि.१२.१०.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचळ अभियांत्रिकी, (म.नं.) (4.4) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(२१/१९)/तांशि-१ 


४. | श्री.संजय देविदास पाटील, सहायक | दि.०४.१०.२०१६ दि.११.१०.२०१८ | दि.१२.१०.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचळ अभियांत्रिकी, (म.नं.) (म.पू) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 

५. | श्री.अरविंद जयराम भोसले, सहायक | दि.३०.०९.२०१६ निरंक दि.२९.०९.२०१८ | दि.३०.०९.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचळ अभियांत्रिकी, (म.नं.) (4.4) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 

६. | श्रीमती प्राजक्ता भाऊराम पिंपळकर, | दि.१४.१०.२०१६ दि.१६.१०.२०१८ | दि.१७.१०.२०१८ 
सहायक प्राध्यापक, स्वयंचल (म.नं.) (म.पू.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 

७. | श्री. धीरज शहाजी लेंगरे, सहायक | दि.०४.१०.२०१६ ०२ दि. ०५.१०.२०१८ | दि. ०६.१०.२०१८ 
प्राध्यापक, स्वयंचल अभियांत्रिकी, (म.नं.) (4.4) 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 

८. | श्री. राष्ट्रपाल भागवतराव तेलतुमडे, | दि.१६.१२.२०१६ १० दि. २५.१२.२०१८ | दि. २६.१२.२०१८ 
सहायक प्राध्यापक, स्वयंचल (म.नं.) (म.पू.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि/२७१५/प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१५१६२३३७९६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 


D jovernment Of Maharashti Higher And 
a mM ee [| Technical Education Department, postalCode=400032, 

st=Mahi a 
2.5.4,20=e6ab4a357b0e2247b4328b57£45f509bf 1 bf0bd20c8 
65128a018421¢354bddc5 

Lax mM a Nn D h e re 6ee64cf9b42881125c3715a5db341b5827¢574 
3c728bc85{04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 

2019.06.15 16:07:24 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(२१/१९)/तांशि-१ 


Om SF CK ww 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

संबंधित अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 


सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


